केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करिता 
Single Nodal Agency व Nodal Officer 
यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक:-बीजीएम १०.२१/(११०/२१)/अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०५ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:-१) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, कार्यालयीन ज्ञापन F.No.9(43)/PFMS/FCD/2020, 
दि.२३.०३.२०२१. 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा-प्रशा-४,दि.१ जुले २०२१. 
३) शासन निर्णय क्रमांक:-बीजीएम १०.२१/(११०/२१)/अर्थ-१, दि.१५ जुलै २०२१. 
प्रस्तावना:- 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे, तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च २०२१ रोजीच्या ज्ञापनान्वये 
सुधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरून वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियम व्यवस्थापन (PFMS) (Public 
Finance Management System) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency(SNA) ची नेमणूक करून त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 
Single Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच, सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने 
किमान उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. 
त्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता Single Nodal Agency(SNA) व Nodal Officer 
यांची संदर्भाधिन क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये केलेली नियुक्‍ती अधिक्रमीत करून सुधारित नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) 
करिता Single Nodal Agency व Nodal Officer यांच्या केलेल्या नियुक्तीचा निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे 
अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार जलसंपदा विभागाच्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तक्त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार रकाना क्र.२ मधील योजनांकरिता 
रकाना क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची Single Nodal Agency(SNA) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. तसेच, केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी रकाना क्र.४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांची 
Nodal Officer म्हणून यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२१/(११०/२१/अर्थ-१ 


अ. केंद्र पुरस्कृत योजना Single Nodal Agency Nodal Officer 
क्र 
१ | २ ३ = a 
| प्रधानमंत्री कृषि Rrargy योजना 
(PMKSY)(AIBP) (Accelerated Irrigation Benefit १)उपसचिव(निवसं) 
Programme) २उपसचिव(लाक्षेवि) 
२ | बळीराजा जलसंजीवनी योजना(815१0 (Baliraja मुख्य लेखा व वित्त ३)उपसचिव(सिव्य) 
Jalsanjivani Yojna) अधिकारी, महाराष्ट्र कृष्णा | ४आंतरवित्तीय 
3 । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(लाभक्षेत्र विकास | खोरे विकास महामंडळ, सल्लागार व उपसचिव 
प्राधिकरण)(0/13)/)(-<<2) (Har Khet Ko Pani) पुणे 
४ । जागतिक बंक अर्थसहाय्थित धरण पुनर्स्थापना व 
सुधारणा प्रकल्प टप्पा २ व 3 (DRIP) (Cam 
Rehabilitation and Improvement Project) 
i प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 
(PMKSY)(AIBP) (Accelerated Irrigation Benefit १)उपसचिव(निवसं) 
Programme) २उपसचिव(लाक्षेवि) 
२ | बळीराजा जलसंजीवनी योजना(8757 (Baliraial मुख्यलेखाववित्त । ३)उपसचिव(सिंव्य) 
Jalsanjivani Yojna) अधिकारी, कोंकण ४आंतरवित्तीय 
३ | प्रधानमंत्री कृषि रिचाइ योजना(लाभक्षेत्र विकास | पाटबंधारे विकास =| सल्लागार व उपसचिव 
प्राधिकरण)(0/13)/)(-<<2) (Har Khet Ko Pani) महामंडळ, ठाणे 
४ । जागतिक बंक अर्थसहाय्थित धरण पुनर्स्थापना व 
सुधारणा प्रकल्प टप्पा २ व 3 (DRIP) (Cam 
Rehabilitation and Improvement Project) 
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 
(PMKSY)(AIBP) (Accelerated Irrigation Benefit १)उपसचिव(निवसं) 
Programme) २उपसचिव(लाक्षेवि) 
२ | बळीराजा जलसंजीवनी योजना(350 (38818 मुख्य लेखा ववित्त | ३)उपसचिव(सिंव्य) 
Jalsanjivani Yojna) अधिकारी, तापी पाटबंधारे । ४आंतरवित्तीय 
३ । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(लाभक्षेत्र विकास| विकास महामंडळ, | सल्लागार व उपसचिव 
प्राधिकरण)(0/)/)(-॥<<2) (Har Khet Ko Pani) जळगांव 
४ । जागतिक बंक अर्थसहाय्थित धरण पुनर्स्थापना व 
सुधारणा प्रकल्प टप्पा २ व 3 (DRIP) (Cam 
Rehabilitation and Improvement Project) 
| प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना मुख्य लेखा व वित्त 
(PMKSY)(AIBP) (Accelerated Irrigation Benefit अधिकारी, गोदावरी १)उपसचिव(निवसं) 
Programme) मराठवाडा पाटबंधारे | २)उपसचिव(लाक्षेवि) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२१/(११०/२१/अर्थ-१ 


२ | बळीराजा जलसंजीवनी योजना(815१0 (Baliraja विकास महामंडळ, ३)उपसचिव(सिव्य) 
Jalsanjivani Yojna) औरंगाबाद ४आंतरवित्तीय 

३ | प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना(लाभक्षेत्र विकास सल्लागार व उंपसंचिव 
प्राधिकरण)(0/1)/) (<<) (Har Khet Ko Pani) 

४ | जागतिक बंक अर्थसहाय्थित धरण पुनर्स्थापना व 
सुधारणा प्रकल्प टप्पा २ व 3 (DRIP) (Cam 
Rehabilitation and Improvement Project) 


7 प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 


(PMKSY)(AIBP) (Accelerated Irrigation Benefit १)उपसचिव(निवसं) 
Programme) २उपसचिव(लाक्षेवि) 
२ | बळीराजा जलसंजीवनी योजना(8159) (8999 | मुख्य लेखा ववित्त — | ३उपसचिव(सिंव्य) 
Jalsanjivani Yojna) अधिकारी, विदर्भ ४)आंतरवित्तीय 
3 । प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना(लाभक्षेत्र विकास पाटबंधारे विकास सल्लागार व उपसचिव 
प्राधिकरण)(0/1)/)(-<<2) (Har Khet Ko Pani) महामंडळ, नागपूर 


४ । जागतिक बंक अर्थसहाय्थित धरण पुनर्स्थापना व 
सुधारणा प्रकल्प टप्पा २ व 3 (DRIP) (Dam 
Rehabilitation and Improvement Project) 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता दि. १ जुलै 2029 पासून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निधी प्राप्त होणार आहे. 
त्यामुळे उपरोक्‍त तक्त्यातील नियुक्‍त मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (CAFO) Single Nodal Agency यांनी केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील 
परिपत्रक व त्यासोबतच्या जोडपत्रामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०५१११६४५८६२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Vidya Girish पय ego wna 
Deshpande 


DC9CSBFDBO4FBFCC5127EAF 3AOFSE32A538F| 
1986001 19C8951005157F2F2E1BE259F3FAASS101E843793B 


4९ le 
Date: 2021.08.05 11:25:00 +05'30 


(विद्या देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१) विशेष कार्यकारी अधिकारी-उपप्रमुख, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
4) कार्यकारी संचाळक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
६) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
७ कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२१/(११०/२१/अर्थ-१ 


८) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

९) वित्त विभाग (व्यय-१२/अर्थ-१०/अर्थोपाय/साउ/अर्थबळ), मंत्रालय, मुंबई 
१०) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३३) मंत्रालय, मुंबई, 

११) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२) महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४) उपसचिव, (निवसं/लाक्षेवि/सिं.व्य), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अर्थ-१/२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


